नवीन गोदाम बांधकामास दिलेली 
स्थगिती रद्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१३३/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १५ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:-१) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. गोदाबां- 
१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६ब, दि.०३.०६.२०२१ 

२) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. गोदाबां- 
१०२२/प्र.क्र.१३३/नापु-१६ब, दि.०२.०८.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अन्नधान्य 


साठवणूकीकामी राज्यातील गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. उक्त अंतर्गत 


संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये मौजे मुखेड, ता.मुखेड , जि. नांदेड येथील शासन निर्णयान्वये नवीन गोदाम 


बांधकामास मान्यता देण्यात आलेली होती. सदर नवीन गोदाम बांधकामास संदर्भ H.3 Belle शासन 


निर्णयान्वये स्थगिती देण्यात आळेली होती. मौजे मुखेड, ता.मुखेड, जि. नांदेड येथील नवीन गोदाम 


बांधकामावरील स्थगिती उठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय:- 


२. संदर्भाधिन क्र.२ च्या शासन परिपत्रकान्वये मौजे मुखेड, ता.मुखेड, जि. नांदेड येथील नवीन 


गोदाम बांधकामास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि.१०.१०.२०२२ च्या टिप्पणीन्वये 


दिलेल्या निर्देशानुसार पारित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१३३/नापु-१६-ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१९१४५१५५८५०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIKAS MOHAN ___ णाय णल 


2.5.4.20=2257bfd8267 1 46a9a0f6fe86e45 5cfabd6b353b41a3dcde1 9df1 
89749d0de4d, postalCod 


2, st=Maharash' 
I ber=65D403E0F9767CEEA21CB169A8A5475E77BE535DEEEF3 
CF5809A87BF3A020F2F, VIKAS MOHAN RAUT 
Date: 2022.12.19 14:54:42 +05'30' 


(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. जिल्हाधिकारी,नांदेड 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व औरंगाबाद 
३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग,मुंबई 
४. उपायुक्‍त (पुरवठा), औरंगाबाद 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

७. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

८. उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, नांदेड 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, नांदेड 

१०. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

११. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 

१३. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय,मुंबई 
१४. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्राळय,मुंबई 

१५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-१), मंत्रालय, मुंबई 

१६. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५ 
१७. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


